राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षात सुधारीत अंदाजानुसार कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांचे अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. ४०/(८-ओ)/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 29 मार्च, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अ, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१७, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - लेखानु-२०१७/ (प्र.क्र. ४३/१७)/२-अ, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०१७, 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१७/(प्र.क्र.३९/१७)/८-अ, 
दिनांक २० एप्रिळ, २०१७, 
६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि -३७१७/ (प्र.क्र. ४०/१७)/८-अओ, 
दिनांक २६ एप्रिल, २०१७, 
७) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७, 
८) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, अंदाज-२०१७/ (प्र.क्र. ४३/१७)/२-अ, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१७. 
९) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१७/(प्र.क्र.३९/१७)/८-अ, 
दिनांक ३१ मे, २०१७, 
१०) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृषिवि -३७१७/ (प्र.क्र. ४०/१७)/८-अ, 
दिनांक ३१ मे, २०१७, 
११) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुवि -१४१७/प्र. क्र. ७४/८-अ, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१७, 
१२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०१८, 
१३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुवि -१४१७/प्र. क्र. ७४/(८-ओ)/७-अ, 
दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २०१८, 
१४) शासन शुध्दीपत्रक, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुवि -१४१७/प्र. क्र. ७४/(८-ओ)/७-अ, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी,२०१८, 
१५) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - मफुवि -१४१७/प्र. क्र. ७४/(८-ओ)/७-अ, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८, 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. ४०/(८-ओ)/७-अे, 


१६) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक -कृषिवि -३७१७/प्र. क्र. १२२/७-अ, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१८, 


१७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - पूरक - २०१८/प्र.क्र.५६/अर्थसंकल्प-३, 


दिनांक १७ मार्च, २०१८, 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक डी-३, 


"२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली "०१ पीक संवर्धन", या उपशीर्षांतर्गत 


३१, सहायक अनुदान वेतनेतर या बाबीखाली (कार्यक्रमांतर्गत)खाली नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधीन 


राहून सुधारीत अंदाज वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे 


(रुपये हजारात) 
सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
= are | ua ae सुधारित | वाढ/ (0 
. जी उद्दष्टे व अनुदान |योजनाद्दारे सुधारत 
उपलब्ध अंदाज घट (-) 
क्र. बाब मूळ तरतूद उपलब्ध अंदाज 
करुन 
दिलेला निधी 
| १. | 2. 3 a: -.| षु & li a= | oC 8 
१) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी ,जिल्हा - अहमदनगर 
१) ०१पीकसंवर्धन ३१, सहायक | १०,००,०० ।२१,५२,३४ ३१,५२,३४ | २५,२१,८९ | (-६,३०,४५ 
१२०, पंचवार्षिक अनुदाने 
योजनांतर्गत योजना राज्य (वेतनेतर 
योजनांतर्गत योजना 
(००)(०६) म.फु. कृ.वि.ला एकूण १०,००,०० |29,42,3¥ शि ३१,५२,३४ | २५,२१,८९ | (2६,३०,४५ 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ००७२) 
09 पीकसंवर्धन ३१, सहायक | १३,००,०० 1. | 93,00,00 | १९,८५,०० | (+) ६,८५,०० 
१२०, इतर संस्थाना अनुदाने 
सहायक (वेतनेतर) 
नदी ee एकूण १३,००,०० 7 7 43,00,00 98,¢4,00 | (+) ६,८५,०० 
रि मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९३८) 
२) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ,दापोली 
3) 09 पीकसंवर्धन 39, सहायक | 90,00,00 | 9,42,38 शि ११,५२,२३४ ९,२१,८९ | (-)2,30,84 
१२०, पंचवार्षिक अनुदाने 
योजनांतर्गत योजना राज्य। (वेतनेतर) 
योजनांतर्गत योजना 
(००(०७) डॉ.बा.सा. एकूण | १०,००,०० |१,५२,३४ शि ११,५२,३४ ९,२१,८९ ।(2-२,३०,४५ 
कृ.वि.ला 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ००८१) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. Yo /(८-ओ)/७-अे, 


(रुपये हजारात) 
सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
पुरक | पुनर्विनि- एकूण 
अ. are ger व अनुदान ।योजनाव्दारे सुधारित वाढ / (+) 
क्र क्री बाब | मूळ तरतूद Sia अंदाज रे 
करुन 
दिलेला 
निधी 
| १. | ; 2. 3. pk. 4 & (oe AC & 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ,दापोली 
(8 ०१पीकसंवर्धन ३१, सहायक | ५,७३,०० | i | ५,७३,०० ४,०६,३५ (-) १५,६६,६५ 
१२०, इतर संस्थाना अनुदाने 
(००)(१६) डॉ. बा.सा.को (वेतनेतर 
कृ.वि.ला आर्थिकदृष्टया 
मागासवर्गीय एकूण ५,७३,०० शि हि ५,७३,०० ४,०६,३५ (- १,६६,६५ 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९४७ 
३) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ,अकोला 
०१पीकसंवर्धन ३१, सहायक | १०,००,०० | १,५२,३४ | ११,५२,३४ ९,२१,८९ | ()2,30,84 
१२०, पंचवार्षिक अनुदाने 
योजनांतर्गत योजना (वेतनेतर 
4) (00)(0) डॉ.पं.दे. 
कृ.वि.ला एकूण | १०,००,०० | १,५२,३४ णं ११,५२,३४ । ९,२१८९ | (3२,३०,४५ 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ००९९) 
०१पीकसंवर्धन ३१, सहायक | २,४०,०० | | 2,80,00 | 2,¥0,00 | 
920, इतर संस्थाना अनुदाने 
सहाय (वेतनेतर) 
(००) (१७) डॉ.पं.दे. 
ह) कृ.वि.ला आर्थिकदृष्टया एकूण २,४०,०० | हि २,४०,०० | २,४०,०० | 
मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९५६) 
४) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
०१पीकसंवर्धन | 39, सहायक | १०,००,०० | १,५२,३४ शि ११,५२,३४ ९,२१,८९ | (0२,३०,४५ 
१२०, पंचवार्षिक अनुदाने 
योजनांतर्गत योजना राज्य (वेतनेतर) 
ह योजनांतर्गत योजना 
(९००५) A: एकूण | १०,००,०० | १,५२,३४ | 99,492,838 | ९,२१,८९ | (2२,३०,४५ 
कृ.वि.ला 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०१०५) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. Yo /(८-ओ)/७-अे, 


(रुपये हजारात) 
सन २०१७-१८ करीता अर्थसंकल्पित निधी 
पुरक । पुनर्विनि- एकूण aie 
अ. कयात TES व अनुदान ।योजनाव्दारे 7 सुधारित | S/H) 
क्र. डीत बाब उपलब्ध अंदाज बड 
मूळ तरतूद उपलब्ध दाज 
करुन 
fe निधी 
eal २. ३. a 4 & eee नट 8 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
०१पीकसंवर्धन ३१, सहायक | ९,९९,०० | | ९,९९,००| ९,९९,०० —_ 
१२०, इतर संस्थाना अनुदाने 
सहायक र (वेतनेतर) 
मागासवर्गीय 
विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 
फी प्रतिपूर्तीसाठी 
सहायक अनुदान 
(२४१५ ०९६५) 
अटीव शर्ती 


१ सदर निधी खर्च करताना संदर्भ क्रमांक - ४, ५, ६, ७, ८, ११ व १२ येथील शासन निर्णयांतील अटी 


शर्तीची पूर्तता करण्यात यावी तसेच ज्या योजनांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे त्याच 


योजनांसाठी व मंजूर बाबींसाठीच निधी खर्च करण्यात यावा. 


२ चारही कृषि विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम 


१९८३, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय 


तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


३) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उप विभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उप विभागीय 


कृषि अधिकारी, अकोला व उप विभागीय कृषि अधिकारी, परभणी यांनी वरील परिच्छेद १ मधील 


विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ८ मध्ये वितरीत केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग 


क्रमांक ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- 


२००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि विद्यापीठाचे 


नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. Yo /(८-ओ)/७-अे, 


४ या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१७-२०१८ च्या अंदाजपत्रकात त्या त्या HAAN मंजूर केलेल्या 


मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ (अ) 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाने सुधारित अंदाज मान्य 


केलेल्या स्पष्टीकरणास अनुसरुन मंजूर करण्यांत येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०३२२१२२४५८४६०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e ७ Digitally signed by Bharati Dinesh Dhuri 
B h a fa tl D | Nn e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
क 2.5.4.20=ac65e5 5bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b47 
D h U rl 42dd20d7e8f5e14cda6a2a7f, cn=Bharati Dinesh Dhuri 


Date: 2018.03.22 12:26:40 +05'30' 


(भारती दि.धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 

. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचाळक (संशोधन), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 

. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (संशोधन), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 

५. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (संशोधन), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी, 

६. कुलसचिव / नियंत्रक/ संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला, 

७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/ दापोली/ अकोला/ परभणी, 

८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/ 2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा 
अहमदनगर, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी /उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला /उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी /उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी, 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


०७८ Av AD _O 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१७/प्र. क्र. Yo /(८-ओ)/७-अे, 


१५.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१७.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी Sal, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१९.वित्त विभाग (व्यय-१/ बियुडी १३), HATHA, मुंबई - Yoo ०३२, 

२०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन It / ६ओ / ost, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२१.कार्यासन ८-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


